सागरी सुरक्षा गस्तीसाठी वेगवान बोटी खरेदी 
करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-डीआयएस-०४०८/प्र.क्र.८१६/वि.शा. ४. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक - २२ जानेवारी, २००९. 
वाचा : १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एचडीई - ११०८/८१२/प्र.क्र.६००/आस्था-२, 
दि.९ डिसेंबर, २००८. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.आयएसएस-१००८/प्र.क्र.-८०८(७)/वि.शा.४. 
दिनांक - ५ जानेवारी, २००९. 


शासन निर्णय :- सागरी सुरक्षा गस्तीसाठी १२ वेगवान बोटी खरेदी करण्यास ब त्यापोटी प्रत्येक बोटीसाठी 
येणा-या रु.४.०० कोटी याप्रमाणे रु.४८.०० कोटी व साधनसामुग्रीसाठी रु. १.०० कोटी याप्रमाणे एकूण 
रु.४९.०० कोटीचा fet खर्च करण्यास संदर्भामध्ये नमूद केलेल्या दिनांक ५ जानेवारी, २००९ च्या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. आता या खर्चासाठी रु.१२.०० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधोव्दारे 
अग्रिम घेवून नियंत्रक अधिकारी म्हणून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
२. याबाबतचा खर्च "मागणी क्र. बी-९, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५- पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (०१) 
(०१) जिल्हा पोलीस दल, ४२ ठोक तरतूद (२०५५ ०१ ६८)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालाबा ब तो शासन 
ज्ञापन वित्त बिभाग क्र. आकनि-११.०९/६८/अर्थसंकल्प-११, दि. १९ जानेवारी, २००९ नुसार मंजूर केलेल्या 
आकस्मिकता निधी अग्निम रु. १२.०० कोटी यामधून भागविण्यात याबा. 
३. यासंबंधीचे देयक कोषागारात सादर करताना त्यावर लाल शाईने सदर खर्च आकस्मिकता निधीतून 
करण्यात आला आहे, अशी नोंद घेण्यात याबी ब सदर प्रकरणी पूरक अनुदान प्राप्त झाल्याबर ता खर्च "मागणी 
क्र. बी-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५- पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (०१) (०१) जिल्हा पोलीस दल, ४२ ठोक 
तरतूद (२०५५ ०१ ६८)" या लेखाशीर्षाखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सदर रक्‍कम कोषागारातुन काढून खर्च करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात येत असून सदर रु. १२.०० कोटी रक्‍कम मुक्‍त करण्यास या शासन निर्णया व्दारे मान्यता देत 
आहे. 
५. या आकस्मिकता निधी प्रकरणी पुढील सूचना काटेकोरपणे पाळण्यात याव्यात 
(एक) आकस्मिकता निधीतून खर्च करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिका-यांकडे रक्‍कम सुपुर्द 

करण्यासांबंधीच्या आदेशात आगाऊ रककमेतून खर्च करताना सादर करण्यात येणा-या देयकावर,''आकस्मिकता 
निधी, शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्रमांक.आकनि- ११.०९/६८/ अर्थसंकल्प-११, दि. १९ जानेवारी, २००९ 
संगणक सांकेतांक ८०००-४१२८९ अन्वये मंजुर" असे लाल शाईने लिहावे ब अशी सूचना आदेशात अंतर्भूत 
करावी आणि ही सूचना लाल शाईने अधोरेखित करावी. 

(दोन) आकस्मिकता निधी अग्नीम रक्कमेतून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर कराबीत. 

(तीन) देयकावर जोडलेल्या संगणक fagian अर्थसंकल्प शिर्षाचा कोड नंबर लिहिण्यात यावा. 

(चार) शासन ous, fee विभाग क्र.सीएनएफ १०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३,दिनांक २८ ऑगस्ट 
११९८६ अन्बये आकस्मिकता निधीमधील आगाऊ रक्‍्कमेबाबत दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

(पाच) आकस्मिकता निधी अग्रनीमातून करावयाच्या खर्चासंबंधी देयके काढताना संगणक संकेताचा 
वापर करावा. । 
ROTA LH 2८0७१ (प (त्यची CED (हळ भाज, 


>> 

६. वरील मंजूरीप्रमाणे आकस्मिकता अग्रीम रक्‍कम खर्च करताना ज्या कारणासाठी उपलब्ध करून दिलेली 
आहे त्याच कारणासाठी खर्च करावी. सदरहू अग्रनीमातून प्रत्यक्ष खर्च केल्याची माहिती त्यांनी शासनास दिनांक ३१ 
मार्च, २००९ पूर्वी पाठबाबी. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६/व्यय-७ दि.५ 
जानेवारी,२००९ अन्बये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्र. २००९०१२२१५४३५०००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 
(Cyc. 
—_— ff 


( अं.शा.घार्गे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

fasta पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र. 

Taste पोलीस महानिरीक्षक/सह पोलीस आयुक्‍त (दहशतवाद विरोधी पथक), मुंबई 
पोलीस अधिक्षक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. रर 

निबासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सह सचिव (श्री.रसाळ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव, वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

अबर सचिव, गृह विभाग, (बीयुडी-१) मंत्रालय, मुंबई. 

Hae अधिकारी, गृह विभाग, पोल-१, पोल-१ अ, पोल-३,पोल-४, पोल-५ब. 


पतत माहितीसाठी - 

भा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

(राज्यमंत्री (गृह)यांचे स्वीय सहाय्यक. 

मा.मुख्य सचिव यांचे बरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे बरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
प्रधान सचिब (विशेष) (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 


Mm 2८९७१] खा ८) , oe 


